सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १६ नोव्हेबर, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुआ(पुणे/का-२/रेशा/११६/६६२६/२०१८ दि. ०४/१०/२०१८. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुआ(पुणे/का-२/रेशा/१२३/६९२१/२०१८ दि. २२/१०/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सातारा 
जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून quad करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, सातारा 
यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ट दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
१ . | राष्ट्रीय महामार्ग-२६६ई कार्वे ते कोडोळी-| इतर । (०/०० ते 3/200) १६.७०० । प्रमुख जिल्हा 
शोरे - gale - रेठरे बु. - इंजिन पाणंद - खुबी जिल्हा । ३.२०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-७१ 
ते राज्यमार्ग-१४८ रस्ता. मार्ग 
१२२ 
इतर | (७/०० ते ११/८००) 
जिल्हा । ४.८०० कि.मी. 
मार्ग 
१२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५४/नियोजन-२ 


ग्रामीण । (०/०० ते २/७००) 
मार्ग २.७०० कि.मी. 
३२७ 
ग्रामीण । (०/०० ते 3/400) 
मार्ग ३.५०० कि.मी. 
२८४ 
ग्रामीण । (०/०० ते 2/400) 
मार्ग २.५०० कि.मी. 
२७९ 
२. उंडाळे - शोवाळवाडी - पाटीलवाडी - इतर | (०/०० ते १४/००) १४.०० । प्रमुख जिल्हा 
रयत कारखाना - येळगांव - होवाळवाडी ते । जिल्हा | १४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-७२ 
राज्यमार्ग-१४४ ते येणपे - गिरजवडे रस्ता. मार्ग 
१२९ 
३. काले टेक- काले - संजय नगर - इतर । (0/00 ते १८/६००) १८.६०० | प्रमुख जिल्हा 
कालवडे - नांदगाव - साळरशिरंबे - पाचुंब्री | जिल्हा | १८.६०० कि.मी. कि.मी.  । मार्ग-७३ 
रस्ता. मार्ग 
१२० 
ग्रामीण । (०/०० ते ७/५००) 
४. कार्वे -धानाईनगर - सणंद वस्ती - मार्ग । ७.५०० कि.मी. १६.५०० । प्रमुख जिल्हा 
कोथवडे - गोपाळनगर पाझर तलाव ते १७६ कि.मी. मार्ग-७४ 
देसाई वस्ती रस्ता. ग्रामीण । (०/००ते ९/००) 
मार्ग ९.०० कि.मी. 
१७९ 
इतर | (०/०० ते ६/००) १०.०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
षु. शेळकेवाडी - पाटीलवाडी - येवती - जिल्हा ६.०० कि.मी. मार्ग-७५ 
शेवाळेवाडी - भुरभुश्ी - पाचगणी रस्ता. मार्ग 
१२६ 
ग्रामीण | (०/०० ते ४/००) 
मार्ग । ४.०० कि.मी. 
२५६ 
इतर | (०/०० ते ६/१००) ११.६०० | प्रमुख जिल्हा 
६. येणके - आणे - कोळे - कोळेवाडी ते जिल्हा | ६.१०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-७६ 
पुनर्वसित घारेवाडी - बामणवाडी रस्ता. मार्ग 
१२७ 
ग्रामीण | (०/०० ते 3/00) 
मार्ग 3.00 कि.मी. 
३२० 
ग्रामीण | (०/०० ते 2/400) 
मार्ग २.५०० कि.मी. 
२०७ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५४/नियोजन-२ 


इतर (o/oo ते ३/००) 
0. Meh टप्पा - आटके - जाधवमळा - रेठरे | जिल्हा | 3.00 कि.मी. १३.०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
बु.- डंगारे वस्ती - पवारमळा - खुबी रस्ता मार्ग मार्ग-७७ 
१२० 
ग्रामीण | (०/०० ते ५/००) 
मार्ग ५.०० कि.मी. 
२२३० 
ग्रामीण | (०/०० ते 3/00) 
मार्ग ३.०० कि.मी. 
२८४ 
ग्रामीण | (०/०० ते २/००) 
मार्ग । २.००कि.मी. 
२८३ 
इतर । (0/00 ते ८/००) १२.२५० | प्रमुख जिल्हा 
८. कासेगाव - बेलवडे - मालखेड- कार्वेकर | जिल्हा | ८.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-७८ 
वस्ती - रेठरे बु.रस्ता. मार्ग 
१२४ 
ग्रामीण | (०/०० ते ४/२५०) 
मार्ग ।४.२५० कि.मी. 
२८५ 
इतर | (०/०० ते २१.०० २१.०० | प्रमुख जिल्हा 
९, राष्ट्रीय महामार्ग-४ ते वराडे- भोळेवाडी- । जिल्हा | २१.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-७९ 
राज्यमार्ग- १३६ साकुर्डी - तांबवे -सुपने - मार्ग 
जुने पाडळी गावठाण ते वारुंजी ते १२८ 
राज्यमार्ग- १३६ रस्ता. 
१०. । राष्ट्रीय महामार्ग-४ ते कोयना वसाहत ग्रामीण । (0/00 ते 2/400) १४.८२० । प्रमुख जिल्हा 
जखिणवाडी - नांदलापूर - पाचवड फाटा मार्ग ।२.५००कि.मी. कि.मी.  । मार्ग-८० 
- मुनावळे - कालेटेक - नारायणवाडी १९६ 
Meh - जाधवमळा - ठोंबरे मळा - रेठरे ग्रामीण | (०/०० ते २/००) 
बु. रस्ता. मार्ग । २.००कि.मी. 
१९५ 
इतर | (०/०० ते 4/320) 
जिल्हा । 4.320 कि.मी. 
मार्ग 
१२० 
ग्रामीण | (०/०० ते ५/००) 
मार्ग ५.०० कि.मी. 
२२३० 
११. | राज्यमार्ग-१४८ रेठरे खुद - आटके - ग्रामीण । (०/०० ते ७/००) ११.२०० | प्रमुख जिल्हा 
पाचवड - कटपान मळा - कापिल - मार्ग | ७.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८१ 
गोळेश्वर - कार्वे नाका रस्ता. २१५ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५४/नियोजन-२ 


ग्रामीण | (०/०० ते 2/00) 
मार्ग २.०० कि.मी. 
१९० 
ग्रामीण | (०/०० ते 2/200) 
मार्ग २.२०० कि.मी. 
११९ 
१२. राष्ट्रीय महामार्ग-४ ते satel - कोरीवळे इतर | (०/०० ते ४/००) १३.०० प्रमुख जिल्हा 
- जंगलवाडी रस्ता. जिल्हा । ४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८२ 
मार्ग 
१२३ 
ग्रामीण | (०/०० ते ४/००) 
मार्ग ४.०० कि.मी. 
४४ 
ग्रामीण | (०/०० ते ५/००) 
मार्ग ५.०० कि.मी. 
४६ 
१३. | राज्यमार्ग-१४२ते कालगांव - खराडे - इतर । (0/00 ते १६/००) १६.०० । प्रमुख जिल्हा 
कवठे -कोणेगांव - शिरवडे ते राज्यमार्ग-१४१ जिल्हा | १६.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८३ 
रस्ता. मार्ग 
११७ 
१४. | खोडजाईवाडी - किवळ - चिखली - मसूर इतर (०/०० ते १२/००) २१.०० प्रमुख जिल्हा 
-निगडी - घोलपवाडी - गायकवाडवाडी ते जिल्हा । १२.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८४ 
कराड तालुका हदद रस्ता. मार्ग 
११६ 
इतर (o/oo ते ९/००) 
जिल्हा । ९.०० कि.मी. 
मार्ग 
११८ 
१५. | कराड कृष्णा नाका - कोरेगांव - कार्वे - ग्रामीण | (०/०० ते ५/०० ११.०० । प्रमुख जिल्हा 
कोडोली जुना रस्ता. मार्ग ।५.००कि.मी. कि.मी.  । मार्ग-८५ 
१३१ 
ग्रामीण | (०/०० ते ४/००) 
मार्ग ४.०० कि.मी. 
१७४ 
ग्रामीण | (०/०० ते 2/00) 
मार्ग २.०० कि.मी. 
१८८ 
एकूण २२०.६७० 
कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५४/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २२०.६७० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२१२८.४४० + २२०.६७०) 
म्हणजेच २३४९.११० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४२.०२० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (२२९२.१३० - १३१.०२०) म्हणजेच २१६१.११० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत ८९.६५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (9990.90 - ८९.६५०) म्हणजेच ७०२१.१३० कि. मी. इतकी 
होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११६१६०६५९५८१८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa S h a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
व d 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c50 
5422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Vinayakrao Patil दण 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 

तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी षु 


